राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या 
शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची 
पोती शिवण यंत्रासाठी लागणारा धागा 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 
पोर्टलट्वारे खरेदी करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : (१) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-६, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ 

(२) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ 

(३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. सामुग्री- ३१२१/ प्र.क्र.१०४/ 
नापु-१६ अ, दि.०७ ऑक्टोबर,२०२१ 

(४) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. सामुग्री- ३११६/ प्र.क्र.१७१/ 
नापु-१६ अ, दि.१६ जानेवारी, २०१८ 

(4) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६ फेब्रुवारी २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे 
प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी पोती शिवण यंत्रांचा तर वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये सुतळी गाठींचा वापर करण्यात येतो. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात बदल केले आहेत. 
शासकीय विभाग/संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(96५) हे पोर्टल विकसित bos आहे. सदर पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तु व सेवा 
खरेदी करण्यासाठी स्विकृत करण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवर खरेदीसाठी 
उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर सदरच्या वस्तू व 
सेवांची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दि. १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमुद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना/कार्यालयांना बंधनकारक 
करण्यात आळे आहे. तसेच त्यानुषंगाने खरेदी प्रक्रियेबाबतच्या वाचा क्र.१ येथील दि.०१ डिसेंबर, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात आवश्यक ते बदल केले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


त्यानुसार विभागाने वाचा क्र.४ अन्वये वीज उपलब्ध असलेल्या ५५० शासकीय धान्य 
गोदामांसाठी ११०० शिवणयंत्रे, त्यांच्या सुट्या भागाचा संच, हँगिंग हूक व शिवणयंत्रासाठी लागणारा 
धागा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) Wess खरेदी करुन क्षेत्रिय कार्यालयांना पुरविला आहे. 


उपरोक्त शिवणयंत्रांसाठी एक वर्षासाठी पुरेळ इतका धागा उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 
वरीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पोती शिवणयंत्रांसाठीचा धागा संपुष्टात आल्याने तो 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागीय भांडार खरेदी समितीची बैठक दि. ३ जुले, २०२० रोजी आयोजित 
करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये सदर पोती शिवणयंत्रांसाठी पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 
द्यावयाची रिळे खरेदी करण्यास या विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली होती. मात्र तोपर्यंत सन २०२०-२१ हे आर्थिक वर्ष संपुष्ठात आले होते.पोती शिवणयंत्रासाठी 
धागा खरेदी करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया Gem पोर्टलवर सुरु केली तरी प्रत्यक्षात प्रदाने नवीन 
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये झाली असती. या बाबी विचारात घेवून निधीची तरतूद व 
शासननिर्णयात सुधारणा करणे,तसेच Gem पोर्टलवर धाग्याच्या चालू वर्षातील अद्ययावत किंमती 
विचारात घेवून त्यानुसार खरेदीची किंमत ठरविणे आवऱ्यक होते. त्याचप्रमाणे यापुर्वी पोती शिवणयंत्रे 
उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ३२ जिल्ह्यांपैकी आता ज्या जिल्ह्यामध्ये पोती शिवणयंत्रे नादुरुस्त 
झाली आहेत अशा जिल्ह्यांना धागा उपलब्ध करुन देणे संयुक्तिक ठरले नसते. त्यामुळे प्रत्यक्षात खरेदी 
प्रक्रिया होवू शकली नाही. 


ज्या ३२ जिल्ह्यांना पोती शिवणयंत्रे उपलब्ध करुन दिलेली आहेत,त्या जिल्ह्यांकडून धाग्याची 
मागणी कळविण्याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केवळ २० जिल्ह्यांनी ध्याग्याची 
मागणी कळविलेली असल्याने सदर खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार वाचा क्र.५ येथील दि.२६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत 
आदेश खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे 
प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी पोती शिवणयंत्रे खरेदी करुन देण्यात आलेली आहेत. तसेच 
१८जिल्ह्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी नव्याने मागणी केल्यानुसार राज्यातील वीज उपलब्ध 
असलेल्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये एकूण ४४५ पोती शिवणयंत्रे खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
त्यानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यांतील 
शिवणयंत्रांसाठी स्तंभ ३ व स्तंभ ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पुढील एक वर्ष पुरेल इतका धागा 
(Polypropylene multi-filament thread) म्हणजे एकूण ३,१७,६०२ (१००० मीटर्सचा एक रीळ 
याप्रमाणे) रिळांची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) (BOQ पध्दतीने) या केंद्र शासनाच्या 
पोर्टलवर BOQ पध्दतीद्वारे स्पर्धामक ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास, तसेच त्यासाठी Gem 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


Portal वरील किंमतीनुसार रु.१०३ /- प्रति Ro याप्रमाणे येणाऱ्या एकूण रु.३,२७,१३,००६/- (अक्षरी 
रूपये तीन कोटी सत्ताविस लाख तेरा हजार सहा फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(१) गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (96)॥) या पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी:- 


१.१ सदर प्रणाळीचा वापर करण्यासाठी खालील नमूद अधिकाऱ्यांना जबाबदार प्राधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलवरील (BOQ 
पध्दतीने) मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. 


अ.क्र. | Role in GeM Responsibility in GeM Portal प्राधिकाऱ्याचे नाव व 
Portal कार्यालय 
रि . | Primary User GeM Portal द्वारे होत असलेल्या संपुर्ण खरेदी | वित्तीय सल्लागार व उप 


प्रक्रियेचे संनियंत्रण ठेवणे. Secondary User | सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व 
(Buyer) व (Consignee) यांची नोंदणी 980५ |। ग्राहक संरक्षण विभाग 
Portal वर करणे. 


२. Secondary User | विभागाच्या वतीने शिवण यंत्रांसाठी लागणारा | सह सचिव (नापु.१६-ओ) 


(Buyer) धागा खरेदी करण्याची कार्यवाही करणे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग. 
३. Secondary User | GeM Portal वरुन खरेदी HSS माल सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
(Consignee) स्विकृत करणे व त्याची पोहोच देणे. व अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी 


४. |PAO/D.D.O. | 098 वरुन खरेदी केलेल्या सामुग्रीची देयके । लेखाधिकारी, वित्तीय 
नियमांनुसार १० दिवसांच्या आत प्रदान करणे. | सल्लागार व उप सचिव 
कार्यालय. 


१.२ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर पोती शिवण यंत्रांसाठी एक वर्ष पुरेळ इतका धागा 
म्हणजे एकूण १,८९,८९६ रिळांची खरेदी Gem पोर्टलवर BOQ पध्दतीने ऑनलाईन स्वतंत्र 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात यावी. 

१.३ खरेदी करण्यात आलेला धागा संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या 
कार्यालयात पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यालयीन पत्त्यांसह आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध करुन द्यावयाच्या धागा 
रिळांची संख्या इत्यादींची माहिती गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपलब्ध करुन 
दयावी. 

(२) खरेदी करावयाच्या सामुग्रीची Arte (Specifications): 

पोती शिवणयंत्रांसाठी लागणारा धागा यासाठीची मानके (Specifications) या शासन 


निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद केली आहेत. या मानकांनुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 
पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


यावी. उपरोक्त प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या पुरवठादारास सदर मानकानुसार (Specifications) वस्तुंचा 
पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. 
(३) खरेदी प्रक्रिया : 


३.१ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची पुर्तता करणारे 


शिवणयंत्रांच्या धाग्याचे जे पुरवठादार आहेत व त्यांची सन २०१८-१९, २०१९-२० आणि सन २०२०-२१ 
या मागील तीन वर्षांची सरासरी वार्षिक उळाढाळ ही किमान ३० लाख रुपये आहे, अशा 


पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी GeM portal वर ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून 


ई-निविदा (E-Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या निविदाकारांकडून त्यांना उत्पादक कंपनीचा 
अधिकृत वितरक असल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, निविदेसह सादर करावे. वार्षिक उळाढाल दर्शविणारे 


प्रमाणित लेखा परिक्षण अहवाल निविदेसह जोडावेत. 


(४) इसाऱ्याची रक्‍कम :- 


४.१ खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल - 


a वदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) इसारा रक्‍कम (रुपये) 
एकूण किंमत 
१ | शिवण यंत्रासाठीचा धागा ३,१७,६०२ रु. ३,२७,१३,००६/- खरेदी किमतीच्या 2 
रिळे (प्रत्येको 1000 मीटर) टक्के 


४.२ इसाऱ्याची रक्‍कम गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) कार्यप्रणालीमध्ये विहित केल्यानुसार जमा 
करावी. 

४.३ ज्यांनी इसारा रक्‍कम भरलेली असेल, त्यांना ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे बंधनकारक 
आहे, खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग न घेतल्यास त्यांची इसाऱ्याची संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 

४.४ विनिर्दिष्टीत केलेल्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्‍कम भरणाऱ्या पुरवठादारास अपात्र ठरवून 
भरलेली संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 

४.५ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलद्वारे पुरवठादार निश्चित झाल्यावर न्यूनतम पुरवठादारा 
व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व पुरवठादारांची इसारा रक्‍कम सात दिवसात परत करण्यात यावी. 

४.६ इसारा रकमेवर कुठल्याही प्रकारे व्याज देय राहणार नाही. 

४.७ इसारा रक्कम दोन महिन्याच्या आत परत न केल्यास झालेल्या विलंबावर १० टक्के व्याज प्रदेय 
राहिल व व्याजाची पूर्ण रक्‍कम विलंबास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी 
यांचेकडून वसूल करण्यात यावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


(५) 


५.१ 


५.२ 


4.3 


(&) 


४.८ शासकीय मंडळ /महामंडळ/उपक्रमांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतर्गत वरील वस्तुंसाठी 


नोंदणीकृत असलेल्या उत्पादक व पुरवठादार यांना निविदेमध्ये निविदा शुल्क व बयाना रक्‍कम 
भरण्यापासुन सुट देण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ / महासंघ हे वगळता 
इतर नोंदणीकृत पुरवठादारांना उत्पादकाकडून अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्राधिकार पत्र सादर 
करणे आवऱ्यक राहील. अथवा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरीळल तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करावी. 


अनामत रक्‍कम (Security 860051) :- 


पुरवठादारास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार खरेदी मुल्याच्या 
किंमतीवर 3% अनामत रक्कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
यांचे नावे जमा करावी लागेल. 

अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज देय राहणार नाही. तसेच, पुरवठादाराने करारातील 
कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या 
यादीत टाकण्यात येईल. 


पोती शिवणयंत्राच्या धागा खरेदीबाबत घेतलेली अनामत रक्‍कम वॉरंटी कालावधी संपेपर्यंत परत 
करण्यात येऊ नये. वॉरंटी कालावधीत पुरवठादाराविरुध्द कोणतीही तक्रार आली नाही तर 
इंडेम्निटी बॉंड घेऊन अनामत रक्‍कम परत करण्यात यावी. 


पुरवठा कालावधी : 


Ua पुरवठादारास ६० दिवसाच्या कालावधीत या वस्तुंचा पुरवठा संबंधित जिल्हा पुरवठा 


कार्यालयात स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे. 


(७) पुरवठादाराची जबाबदारी:- 


७.१ 


जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 
त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 


७.२ जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 


उत्पादक कंपनी ।50 प्रमाणपत्र धारक असल्याबाबतची ।|50-९०० प्रमाणपत्राची वैध प्रत सादर 
करावी लागेल. 


७.३ पुरवठादारास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३.१.१.२ नुसार चिन्हांकित 


नसलेल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी उपरोक्‍त शासन निर्णयाच्या परिशिष्ठ १२ मध्ये 


देण्यात आलेल्या यादीतील प्रयोगशाळांकडून शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याची तपासणी 


करुन घेऊन गुणनियंत्रण प्रमाणपत्र गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर Upload करणे 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


७.७ 


७.५ 


ae 


७.६ 


9.9 


(८) 
GA 


C.2 


(8) 
Re 


बंधनकारक आहे. तसेच प्रयोगशाळेकडून गुणनियंत्रण करुन घेतलेली वस्तु नमुन्यादाखल सह 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या कार्यालयात सादर करावी लागेल. 
त्यानंतरच पुरवठादाराचा या प्रक्रियेतील भाग ग्राह्य धरण्यात येईल. 


पोती शिवणयंत्रासाठी लागणाऱ्या धाग्याचे रिळ वाहतूकीदरम्यान खराब (Damage) झाल्यास 
त्यास पुरवठादार स्वत: जबाबदार राहील. सदरच्या वस्तु बदलून न दिल्यास त्याची रक्‍कम 
अदा करावयाच्या देयकातून कपात करुन घेण्यात येईल. 


परिशिष्ट "ब" मध्ये दर्शाविळेल्या AMHMANM (Specifications) आव्यक साहित्य (Standard 
accessories) देणे बंधनकारक आहे. 


पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चलनावर शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धागा 
(Ro) ताब्यात घेणाऱ्या गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही शिक्क्‍्यानंतर डिलीव्हरी 
चलनावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांनी प्रती स्वाक्षरी करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाल / गोदाम व्यवस्थापक 
यांनी उत्पादकाचे चिन्हांकन,उत्पादन दिनांक,दर्जा (धाग्याच्या बाबतीत १००० मीटरचे रिळ 
असल्याचे) योग्य असल्याबाबत खातरजमा करुन परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानूसार 
प्रमाणपत्र द्यावे. 


उपरोक्त ७.६ प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर वस्तु प्राप्त झाल्याबाबतची 
आव्यक ती नोंद करावी. त्यानंतर देयक प्रदानासाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरील मुदत विचारात घेऊन,ळेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय यांनी 
देयके अदा करावीत. 


जिल्हा पुरवठा कार्यालयाची जबाबदारी: 


प्रती शिवणयंत्रांसाठी मागणी केल्यानुसार धाग्यांच्या रिळांचे वाटप करण्यात यावे. 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलवर निविदा निश्चित झाल्यानंतर ware 
निविदाकारास अटी व शार्तीसह Online Contract पाठविण्यात येत असल्याने यडास्वी 
पुरवठादारापेक्षा वेगळ्यानी करारनामा करावयाची आवश्‍यकता नाही. 


पुरवठ्यास विलंब झाल्यास करावयाची कार्यवाही :- 


विलंब शुल्काच्या आकारणीबाबत भांडार खरेदी नियमावलीच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या 
शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४(अ) मध्ये दर्शविल्यानुसार मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 
नसल्यास प्रती हप्ता विलंबास ५८ टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 
विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 

पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


असल्यास प्रती हप्ता विलंबास % टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 
विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. पुरवठयास विलंब झाल्यास सदर 
तरतूदीनुसार पुरवठादाराच्या देयकातून विलंब शुल्क वसूल करण्यात येईल. 


९.२ पोती शिवण यंत्रांसाठी लागणारा धागा (Polypropylene multi-filament thread) पुरवठादाराने 
विहित मुदतीत पुरवठा न केल्यामुळे स्थानिकरित्या खरेदी करावी लागल्यास किंमतीतील 
तफावतीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. 


(१०) Online Contract मधील तरतूदीसंदर्भात वाद विवाद व अपिल:- 

Online Contract मधील अटी व art संदर्भात तसेच दंड, वसूली इ. संदर्भात पुरवठादार, 
निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसात पुरवठादार शासनाकडे कडे दाद माग्‌ शकेल. शासनाने 
दिलेला निर्णय अंतिम राहील आणि तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक राहील. पुरवठादार Online 
Contract संपल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ महिन्यात करारनाम्यातील तरतूदीसंदर्भात दाद मागू हाकेल. 
(११) याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न 
साठवणूक व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य), ४४०८ 
०३२६, या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


(१) सदर झासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 
१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा 
वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(१३) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०११३१६५२४५५९०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


५) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व विभागीय आयुक्त, 
७ नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

) 

) 


८) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुकत कार्यालय, मुंबई 
९) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 
१०) संबंधित जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
११) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१५)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१९)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०)वित्त विभाग ( व्यय १०), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


पुर्वी उपलब्ध करुन दिलेल्या व नव्याने खरेदी करावयाच्या 


पोती शिवणयंत्रासाठी धागा मागणी 


शासन निर्णय क्र.३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु.१६ अ, दि. १३ जानेवारी, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र अ 
MAH धाग्याची संख्या | आवश्यक धाग्याची संख्या 
क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव (रिळामध्ये @ १००० मी) | (रिळामध्ये @ १००० मी) 
ga पूर्वी उपलब्ध करुन नव्याने उपलब्ध करुन 
क दिलेल्या पोती द्यावयाच्या शिवणयंत्रासाठी 
शिवणयंत्रासाठी केलेली | केलेली मागणी 
मागणी 
a 2 ३ 1 छे | 
Le] जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड १५००० १७,००० 
२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला १३००० ४,०८० 
३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी १०,९३४ re 
8 | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी ८०११ ८०११ 
५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर (2 ४१०० 
६ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी,चंद्रपूर ५००० शिकता 
७ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी,जळगांव १५०८२ १५०८२ 
८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,अमरावती ७५९६ ८८२० 
९ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी,गडचिरोली an 3000 
[ae | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे १२००० १२००० 
बं १ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,कोल्हापूर १३३६० १३३६० 
१२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ Lo शश ९६०० 
१३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर शिक ८६०० 
१४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे शिळ्या ९०० 
१५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,वर्धा १०००० ७२०८ 
१६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,औरंगाबाद =) २४०५ 
१७ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद ११५२० ११५२० 
१८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नाशिक १०४० २०२० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


१९ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग ९६४८ La 
२० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा १००० Lees 
२१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली १०९६० roe 
२२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर ७००० 11 अ. 
२३ ।जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना ६१०० "टी. | 
२४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलडाणा ४५०० rs] 
२५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर ४१४५ Le 
२६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया २४००० Lo | 
एकूण १३९८९६ १२७७०६ 

उपरोक्त स्तंभ ३ + स्तंभ ४ याप्रमाणे 340.602 RB 

खरेदी करावयाच्या आवश्‍यक एकूण 

धाग्यांची संख्या 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-ब 
(शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ प्रमाणे) 


(१) शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याची (Polypropylene multi-filament thread) मानके: 


Material Polypropylene (multi-filament thread 


Breaking strength 


% Elongation Less than 30% 

Tenacity 5.5 (-5% variation) 

Twist per meter 250/200 

Weight of cones 150 to 160 gms (Y cones of 1000 meter 
length threads 


Length of thread 1000 meters 
in each cone 


Colour Dual Colour 


Compatible for working on portable bag closing machine and suitable for stitching of 
PP HDPE, jute and paper bags. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु. १६ अ 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री- ३१२०/प्र.क्र.६७/ 
ना.पु.१६-अ दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 
(शासन निर्णयातील परिच्छेद ७.६ नुसार द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 


परिशिष्ट- क 
प्रति, 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 

वि.स. व उ.स. कार्यालय, गो.ते.रूग्णालय परिसर, 
नवीन मंत्रालय, इमारत, ८ वा मजला, लो.टि. मार्ग, 
मुंबई- YOO ००१ 


विषय :- पोती शिवण यंत्रांसाठी लागणारा धागा जिल्ह्यासाठी प्राप्त 
झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३१२०/प्र.क्र. ६७/ना.पु.१६अ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२ 


महोदय, 


प्रमाणित करण्यात यते को. HR 5 ee यांचेकडून 


या कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ne प्रती रीळ १००० मीटर याप्रमाणे --------- इतके 


रीळ (पी. एम थ्रेड) सुस्थितीत प्राप्त झाले आहेत. नोंद घेण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 


करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक : स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


